वाचा- 


राज्यामध्ये राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद 
यंत्रणांत्गत डायल-११२ प्रकल्प 
राबविण्यासाठी तसेच प्रकल्पाशी 
निगडीत आवश्‍यक बाबींवर निधी 
खर्च करण्यासाठी केंद्र शासनाकडुन 
प्राप्त निधी वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र- ३६१७/प्र.क्र.११/भाग-३/पोल-३ 
गृह विभाग, २ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जानेवारी, २०२३ 


१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५. 

२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.६४/विशा-३(अ), 
दि.०४.०८.२०१७. 

३) केंद्र शासनाचे पत्र W.15011/19/2016-NERS (PM), दि.१६.०५.२०१७. 

४) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/पोल-३, दि.०४.०९.२०१७. 

५) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. वितंप्र ३६१७/प्र.क्र.११/पोल-३, दि.२८.०२.२०१९. 

६) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त 
समितीच्या दिनांक १४.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

७) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स, व मे. महेंद्रा डिफेन्स सिस्टिम्स लि. 
यांच्यात दि.११.११.२०१९ रोजी झालेला करार. 

८) केंद्र शासनाचे FGA — W.F.No.15011/19-2016-NERS(PM)(WS-ID), 
दि.१८.०८.२०२०. 

९) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.वितंप्र-३६१७/प्र.क्र.११/भाग-३/पोल-३, 
दि.०५.१०.२०२१. 


) 
) 
) 
) 


qo) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.) यांचे पत्र क्र.पोमसं/१७/६१६२/ 


१ 


MERS (डायल-११२)/८१/२०१७-२२, दि.०४.०५.२०२२. 


१) मे. महेंद्रा डिफेन्स सिस्टिम्स लि. यांची दि.०१.१०.२०२१, दि.०१.०२.२०२२, 


दि.०५.०२.२०२२ व दि.०१.०३.२०२२ रोजीची देयके. 


१२) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स. यांचे पत्र क्र. पोमसं/१७/६१६२/ MERS- 


डायल-११२/८१/२०१७-२१, दि.२८.१०.२०२२. 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र- ३६१७/प्र.क्र.११/भाग-३/पोळल-३ 


प्रस्तावना - 

देशात पोलीस, अग्निशामक व रुग्णवाहिका या आपत्कालीन सेवा अनुक्रमे १००, 
१०१ व १०८ या वेगवेगळ्या दुरध्वनी क्रमांकावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. 
तथापि सदर आपत्कालिन सेवांसाठी वेगवेगळे दुरध्वनी क्रमांक असल्याने नागरिकांमध्ये 
याबाबत संभ्रम निर्माण होवून आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये पोळीस/अग्निशामक/ 
रुग्णवाहीका या आपत्कालीन सेवा विहीत वेळेत उपलब्ध होण्यास विलंब होण्याची शक्‍यता 
असते, त्यामुळे सदर आपत्कालीन सेवा संपुर्ण देशामध्ये एकाच टोलफ्री क्रमांकावर (डायल- 
११२) उपलब्ध करुन देण्याबाबत केंद्र शासनाने निदेश दिले आहेत. 

केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेला रु.१२८४.६६ लक्ष इतक्या रक्कमेपैकी 
रु.८,५४,३६,०६०/- इतकी रक्कम यापूर्वी वितरीत केली आहे. सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षात अखर्चित राहिलेला रु.४,३०,२९,९४०/- (रुपये चार कोटी तीस लाख एकोणतीस 
हजार नऊशे चाळीस फक्‍त) इतका निधी खर्च करण्यासाठी जुलै २०२२ च्या अधिवेशनात 
पुरवणी मागणीच्या प्रस्तावास मान्यता मिळाली आहे. तसेच केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.८ च्या 
पत्रान्वये सदरचा निधी राज्य शासनास वितरित केला असून पुढे पुनरजिवित करण्याची 
आवश्यकता नाही, असे कळविले आहे. 

राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण, बळकटीकरण 
करण्याबाबतच्या प्रस्तावास दिनांक ०३.०८.२०१७ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या 
बैठकीत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये 
राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण करण्याकरिता रु.४२९.०६ कोटीच्या 
खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

उच्चस्तरीय शाक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.१४.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीत 
रु.४०४,४४,६१,५१९/- (चारशे चार कोटी चव्वेचाळीस लाख एकसष्ठ हजार weal 
एकोणवीस फक्‍त) इतक्या प्रकल्प खर्चासह मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांना Letter of 
Intent (LO) निर्गमित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील 
पोलीस नियत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायल-११२) प्रकल्पाकरिता अपर पोळीस 
महासंचालक (नि. व स.) तसेच मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांच्यात करार करण्यात 
आला आहे. 

डायल-११२ प्रकल्पाचे पुरवठादार मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी खालील 
प्रमाणे देयके सादर केली आहेत :- 
() डायल-११२ प्रकल्पाच्या प्राथमिक संपर्क केंद्र, नवी मुंबई व द्वितीय संपर्क केंद्र, नागपूर 
येथील Change Control Note (CCN) च्या अनुषंगाने PRI Card (9 Nos.) यांची खरेदी व 
Voice Gateway A Installation करीता रु.२४,७४,४१९/- व PRI Cards (24 Nos.) व 
DSP160 Daughter Cards (7 Nos.) यांची खरेदी व Voice Gateway मध्ये Installation 
करीता रु.७९,१४,८३७/- Salt जीएसटी सह एकूण G.9,03, 28, 248/-. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


area निर्णय क्रमांकः वितंप्र- ३६१७/प्र.क्र.११/भाग-३/पोळल-३ 


(i) तसेच डायल-११२ प्रकल्पाच्या द्वितीय संपर्क केंद्र, नागपूर येथे RFP Clause 11.4- 
Phase-1 अंतर्गत उभारणी करण्यात आलेल्या IT & Non IT सा धनसामुग्रीच्या मुग्रीच्या Functional 
& Integration Testing of the entire system including hardware, software, network and 
other components at SCC साठी रु.२,३३,२२,६९५/- व Go-Live of the SCC including 


integration with PCC, DC, DRC साठी रु.५८,३०,६८०/- अशी जीएसटी सह एकूण 
रु.२,९१,५३,३७५/- इतक्या रकमेपैकी मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी द्वितीय संपर्क 
केंद्र, नागपूर येथील Project cost saving च्या अनुषंगाने रु.१३,३४,०५४/- इतक्या रकमेची 
Credit Note सादर केल्यामुळे (रु.२,९१,५३,३७५-१३,३४,०५४) रु.२,७८,१९,३२१/- इतकी 
रक्‍कम देय आहे. 

वरीलप्रमाणे मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी (रु.१,०३,८९,२५६-- 
२,७८,१९,३२१) एकूण रु.३,८२,०८,५७७/- इतक्या रकमेची देयके सादर केली असुन सदर 
देयके अदा करण्याची विनंती अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.) यांनी संदर्भ क्र.१२ 
येथील पत्रानुसार केली आहे. तसेच सदरची देयके डायल-११२ प्रकल्प सल्लागार समितीने 
तपासली असून सदर देयकांबाबत प्रकल्प सल्लागार अर्नेस्ट अण्ड यंग यांनी अपर पोलीस 
महासंचालक (नि. व स.) यांना दि.१९.०९.२०२२ च्या अग्रेषित केलेल्या पत्रान्वये Milestone 
प्रमाणे त्यांचे अभिप्राय सादर केले आहेत. 

उपरोक्त बाब विचारात घेता राज्यातील पोलीस नियत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण 
(डायल-११२) प्रकल्पाकरिता खरेदी केलेल्या यंत्रसामग्रीची व सदर यंत्रसामग्री कार्यान्वित 
करण्याकरिता आलेल्या एकुण रु.३,८२,०८,५७७/- इतकी रक्‍कम वितरित करणेबाबतची 
बाब विचाराधीन होती, त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे - 


शासन निर्णय :- 

पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण (डायल-११२) प्रकल्पाच्या प्राथमिक 
संपर्क केंद्र, नवी मुंबई व द्वितीय संपर्क केंद्र, नागपूर येथील Change Control Note (CCN) 
च्या अनुषंगाने PRI Card (9 Nos.) यांची खरेदी व Voice Gateway मध्ये Installation करीता 
रु.२४,७४,४१९/-, PRI Cards (24 Nos.) व DSP160 Daughter Cards (7 Nos.) यांची 
खरेदी व Voice Gateway A Installation करीता रु.७९,१४,८३७/- Batt जीएसटी सह 
एकूण रु.१,०३,८९,२५६/- तसेच द्वितीय संपर्क केंद्र, नागपूर येथे RFP Clause 11.4- 
Phase-1 अंतर्गत उभारणी करण्यात आलेल्या IT & Non IT साधनसामुग्रीच्या Functional 
& Integration Testing of the entire system including hardware, software, network and 
other components at SCC साठी रु.२,३३,२२,६९५/- व Go-Live of the SCC including 


integration with PCC, DC, DRC साठी रु.५८,३०,६८०/- अशी जीएसटी सह एकूण 
रु.२,९१,५३,३७५/- इतक्या रकमेपैकी मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि. यांनी द्वितीय संपर्क 
केंद्र, नागपूर येथील Project cost saving च्या अनुषंगाने रु.१३,३४,०५४/- इतक्या रकमेची 
Credit Note सादर केल्यामुळे (रु.२,९१,५३,३७५-१३,३४,०५४) रु.२,७८,१९,३२१/- अशी 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र- ३६१७/प्र.क्र.११/भाग-३/पोळल-३ 


(रु.१,०३,८९,२५६--२,७८,१९,३२१) जीएसटी सह एकूण रु.३,८२,०८,५७७/- (रुपये तीन 
कोटी ब्याऐंशी SR आठ हजार Waal सत्त्याहत्तर फक्त) इतकी रक्‍कम सदर प्रकल्पाचे 
पुरवठादार (System Integrator) 4. महेंद्रा डिफेस सर्व्हिसेस लि. यांना वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

2. सदर रक्कमेची देयके अदा करतांना प्रचलित कर वजाती करुन अदा करण्यात 
यावी. तसेच सदर रक्कमेच्या देयकात १८% जीएसटी (९%-७७8७1 व ९%-5७81]) कराचा 
समावेश आहे. 

3 प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च हा खर्च “मागणी क्र. बी-०१, २०५५- 
पोळीस, ११५-पोळीस दलाचे आधुनिकीकरण, ०१-विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प, 
(09)(02) - महाराष्ट्र आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणा राबविण्याकरीता पोलीस नियंत्रण कक्षांचे 
आधुनिकीकरण (१००% केंद्र पुरस्कृत) (2044 ए१३२), ५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री* या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदरहु निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना “नियंत्रण अधिकारी” व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका-याला 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणुन घोषीत करण्यात यावे. तसेच त्यांनी उपरोक्‍त 
निधी आहरित करुन MAHINDRA DEFENCE SYSTEMS LTD या कंपनीच्या 209-214, 
Kailash Building 26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 येथील HDFC 
बँकेच्या शाखेचे खाते H.00030310014800 (IFSC Code - HDFC0000003) या खात्यावर 
जमा करावा. 

षु. सदर निधी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणांतर्गत डायल-११२ प्रकल्प 
राबविण्यासाठी तसेच प्रकल्पाशी निगडीत आवश्‍यक बाबींवर निधी खर्च करण्यासाठी 
केंद्रीय गृह मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या दि.१६.०५.२०१७ च्या पत्रामधीळ अटी व शर्तीनुसार 
खर्च करावा व खर्च करण्यात आलेल्या रकमेची विहीत नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
(Form 19-A) मध्ये भरुन केंद्रीय गृह मंत्रालय, नवी दिल्ली यांना सादर करावीत व त्याची एक 
प्रत राज्य शासनास सादर करावी. तसेच नियम GER rule 211 (1) नुसार अनुदाबाबत 
खाता मंजूर प्राधिकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय यांच्या अंतर्गत ऑडिट शाखेस वेळोवेळी 
तपासणीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात यावे. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.०६/२०२३/व्यय-७, 
दि.०५.०१.२०२३ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः वितंप्र- ३६१७/प्र.क्र.११/भाग-३/पोल-३ 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.॥६च॥99॥॥9.9०५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११२१७३३३४१९२९ 
असा आहे. हा area डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RUPALI SANJOG ८»: 
KABARE 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. अपर पोलीस महासंचालक, नि. व स., महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१०. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. मे. महेंद्रा डिफेन्स सर्व्हिसेस लि., अंधेरी पुर्व. 
१४. वित्त विभाग, व्यय-७/वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. अर्थसं-१/गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. रोख शाखा/गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवडनस्ती, पोळल-३. 


च 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


